अहमदनगर-बीड-परळी-वैजनाथ या नवीन 
रेल्वेमार्गाकरिता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-०९०९/प्र.क्र.२४४ (भाग-२) /परिवहन-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३१ जुले, २०१५. 
वाचा : १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०११३/७९८/ प्र.क्र.२/२०१३/परि-५, दिनांक १० जून, 
२०१५ 
2) मुख्य अभियंता (बांधकाम), (दक्षिण), मध्य रेल्वे मुंबई यांचे पत्र क्र.5///१६६/8/॥/8७/२०१५-१६, 
दिनांक ०८ जून, २०१५. 
प्रस्तावना :- 
अहमदनगर-बीड-परळी-वैजनाथ या नवीन रेल्वेमार्गाकरिता येणाऱ्या अंदाजित एकूण खर्चाच्या रू.२८२६ 
कोटी पैकी ५० टक्के रक्‍कम रू.१४१३ कोटी राज्य शासनाकडून रेल्वे बोर्डास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय 
राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या स्तरावर घेतलेला आहे. त्यानुसार सदर रेल्वे मार्गाकरिता राज्य शासनाने मार्च 
२०१५ अखेर पर्यंत रू.२०८.७५ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. रेल्वे प्रकल्पकरिता सन २०१५- 
१६ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.४८.०२ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत केलेला आहे. सन २०१५-१६ करिता या 
रेल्वे प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पित झालेल्या रू.४८.०२ कोटी इतक्या निधीपैकी रू.३३ कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction) Mumbai CST) , मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई-४००००१ यांना प्रस्तावनेत नमूद 
प्रयोजनासाठी 6.33 कोटी (रुपये तेहतीस कोटी wan इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास राज्य शासन या 
निर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 

२. शासनाने श्री.सु. ज. सोवितकर, शासनाचे उप सचिव, गृह विभाग (रोख शाखा) यांना नियंत्रण 
अधिकारी व श्रीमती एस. एस. कवळे, शासनाच्या अवर सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले असून, या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

३. यासाठी येणारा खर्च सन २०१५-१६ या वर्षात मागणी क्र.बी-७, ३००१ भारतीय रेल्वे धोरण 
निश्चिती संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, (००) Coo इतर खर्च (००) (०२) रेल्वे प्रकल्पामध्ये राजूय 
शासनाचा सहभाग (३००१००५४) 32 अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३७/१४६१, दिनांक 
२९/०६/२०१५ व वित्त विभागाच्या अर्नापचारिक संदर्भ क्र.३७४२००७/१५/व्यय-८, दिनांक २०/०७/२०१५ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-०९०९/प्र.क्र.२४४ (भाग-२)/परिवहन-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७३११७०४३६१२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vid dh Digitally signed by Vidyadhar 
Avinash Malegaonkar 
I ya ar DN: CN = Vidyadhar Avinash 
. Malegaonkar, C = IN, S = 
Avi n ash Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Officer On 


M al eg ao n kar तन br st 17:13:25 +05'30' 


(वि.अ.मालेगांवकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) महालेखापाल १व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
2) सदस्य (अभियांत्रिकी), रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेळ भवन, नवी दिल्ली-११०००१. 
३) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई-४००००१.. 
४) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई-४००००१.. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७) बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) वित्त विभाग, व्यय-८ बीयुडी-११, मंत्रालय, मुंबई. 


९) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा धनादेश 
Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Mumbai CST यांच्या नावाने 
काढण्यात यावा. 

११) निवड नस्ती परिवहन -५ 


प्रत माहिती करिता 
१) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


